प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतील 
२४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:- प्राविचौ- १४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक - ३० जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२३ 


२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र. प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र. १८/११-अ, दि.०५.०९.२०२३ 
३) शासन शुध्दिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२३ 


वरील संदर्भ क्र.२ येथील दि.०५.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयातील पहिल्या परिच्छेदातील 


“दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २८.०२.२०२४” ऐवजी “ दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ 
” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१२०२३५८२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VIDYA KAILAS PATIL 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
V | D YA KA | | A S ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=81352248d683a842 1d4bea7316b278662dea136c9acfe7 
213b6e61911e3464c0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PATIL meiner ato 
(विद्या पाटील) 
कक्ष अधिकारी 
प्रत- 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालय, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/ 
नाशिक/ अमरावती 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२( लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /नागपूर, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 
६) वित्त विभाग (व्यय -४) /अर्थ-१४/ आ.पु.क.., मंत्रालय, मुंबई, 
७) कक्ष अधिकारी, अर्थसं (कार्यासन-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) निवडनस्ती (99-37) 


